सातारा जिल्हयातील माण तालुक्यातील 
म्हसवड व शिरताव येथील कृषि सहाय्यक 
सजांची पुनर्रचना करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- आकृवि-१२२०/प्र.क्र.४२/१५-अओ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- १६ ऑक्टोबर, २०२०. 


वाचा:- कृषि आयुक्तालय, पुणे यांचे पत्र क्रमांक-कृषिआ/मनवि/कृषि सहा./पुनर्रचना/प्र.क्र.१४/ 
१७२८१/२०२०, दिनांक २४/०७/२०२०. 


प्रस्तावना:- 


सातारा जिल्हयातील माण तालुक्‍यातील म्हसवड-१, म्हसवड-२ व शिरताव येथील कृषि 
सहाय्यक सजांच्या भौगोलीक क्षेत्राची व्याप्ती मोठया प्रमाणात आहे. सदर कृषि सहाय्यक सजांमध्ये 
दळणवळणाच्या अपुऱ्या सोयी-सुविधा असल्याने सदर भागात शासकीय योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी 
करण्याच्या दृष्टीने, सातारा जिल्हयातील माण तालुक्‍यातील म्हसवड व शिरताव येथीळ कृषि सहाय्यक 
सजांची महसूल विभागाच्या तलाठी सजांच्या कार्यक्षेत्रानुसार पुनर्रचना करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या 
विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 


सातारा जिल्हयातील माण तालुक्‍यातील म्हसवड-१, म्हसवड-२ व शिरताव येथील कृषि 
सहाय्यक सजांची महसूल विभागाच्या तलाठी सजांच्या कार्यक्षेत्रानासार खालील प्रमाणे पुनर्रचना 
करण्यास प्रस्तुत शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. । सध्याचे कृषि नवनिर्मित तलाठी पुनर्रचित कृषि पुनर्रचित कृषि 
सहाय्यक सजाचे सजाचे नावव सहाय्यक सजाचे सहाय्यक सजासाठी 
नाव व कार्यक्षेत्र कार्यक्षेत्र नाव व कार्यक्षेत्र । मध्यवर्ती मुख्यालयाचे 
ठिकाण 
| म्हसवड  क्र.१ | म्हसवड कार्यक्षेत्र- | म्हसवड कार्यक्षेत्र- म्हसवड 
कार्यक्षेत्र- म्हसवड, मसाईवाडी | म्हसवड, 
म्हसवड, मसाईवाडी 
मसाईवाडी, 
विरकरवाडी, 
बनगरवाडी. 
२ म्हसवड  क्र.२ | मासाळवाडी कार्यक्षेत्र- | मासाळवाडी मासाळवाडी 
कार्यक्षेत्र- मासाळवाडी, कार्यक्षेत्र- 
मासाळवाडी, राऊतवाडी, मानेवाडी. | मासाळवाडी, 
राऊतवाडी, राऊतवाडी, 
मानेवाडी. मानेवाडी. 


शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि-१२२०/प्र.क्र.४२/१५-ओ 


अ.क्र. । सध्याचे कृषि नवनिर्मित तलाठी पुनर्रचित कृषि पुनर्रचित कृषि 
सहाय्यक सजाचे सजाचे नाव व सहाय्यक सजाचे सहाय्यक सजासाठी 
नाव व कार्यक्षेत्र कार्यक्षेत्र नाव व कार्यक्षेत्र । मध्यवर्ती मुख्यालयाचे 
ठिकाण 
३ शिरताव शिरताव कार्यक्षेत्र- | विरकरवाडी विरकरवाडी 
कार्यक्षेत्र- शिरताव कार्यक्षेत्र- 
शिरताव, पुळकोटी कार्यक्षेत्र- | विरकरवाडी, 
पुळकोटी पुळकोटी बनगरवाडी, 
विरकरवाडी कार्यक्षेत्र- | शिरताव, पुळकोटी 
विरकरवाडी 
बनगरवाडी 


२. जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, सातारा यांनी उपरोक्त पुनर्रचित कृषि सहाय्यक सजासाठी नमूद 
मध्यवर्ती मुख्यालयाच्या ठिकाणी सुयोग्य जागा / इमारत निश्चित करुन त्याप्रमाणे वर नमूद मुख्यालयाच्या 
ठिकाणी कृषि सहाय्यक सजा कार्यरत करावा. 

३. प्रस्तुत शासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने त्यांचा अनौपचारीक संदर्भ क्र.१४९/२०२०/ 
व्यय-१, दिनांक २५/०८/२०२० अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


ठ. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१०१६१६११३९७२०१ असा आहे. हा Seay 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Amol Nilakanth 
Sakharkar 


(अ. नि. साखरकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 


आयुक्त (कृषि) कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


प्रत, 
१. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२. मा.राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
३. सचिव (कृषि) कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुबई-३२. 
४. कृषि सह संचालक (आस्थापना) कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
५. कृषि सहसंचालक, कोल्हापूर जि.कोल्हापूर. 
६. जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, सातारा, जि.सातारा. 
७. निवडनस्ती/१५-ओ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


